“उपजिल्हा रुग्णालय पंढरपूर जि. सोलापूर 
येथील कंत्राटी आहार सेवेस मुदत वाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२७७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/उपजिरुपंढरपूर/प्रलंआहार/देयक/१२१२४-२६/१९ 
दि.२८.०८.२०१९ 


प्रस्तावना : 

उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय पंढरपूर जि. सोलापूर येथील कंत्राटी आहार सेवा सुरु करण्यात 
आली असून त्यास उपसंचालक स्तरावर मे,२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर सेवेस जून 
२०१८ पासून मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 
२. उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर जि. सोलापूर येथे कंत्राटी आहार सेवा पुरविण्याच्या संचालक 
आरोग्य सेवा, यांच्या प्रस्तावास खालील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | पुरवठादाराचे नाव कालावधी थाळीचे दर 
॥ २ ३ 8 
२ | A हॉटेल जय बजरंग पंढरपूर जि. | जुन,२०१८ ते मार्च, २०१९ | कार्यरंभ areas मान्य 
सोलापूर, केलेल्या दराप्रमाणे 


जेवणाची वेळ व परिमाण खालील प्रमाणे: 


अ.क्र. विवरण वेळ RATT 

| चहा/दूध bad एकदाच) रुग्ण व एक | सकाळी ७.०० १०० मिली 
नातेवाईक 

२ | जेवणसकाळी रुग्ण व एक नातेवाईक दुपारी १२.००  । भात १ वाटी (५० ग्रॅम) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२७७/आरोग्य 3 


३ रात्रीचे जेवण रुग्ण व एक नातेवाईक रात्री ६.०० वरण ३५ ग्राम 
(आदिवासी भागातीळ रुग्णालयासाठी भाजी १०० ग्रॉम 
निश्चित केल्याप्रमाणे थाळीची संख्या पोळया २ (प्रत्येकी ५० ग्राम 
राहील) 


३. ई-निविदे द्वारे अंतिम झालेल्या पुरवठादारास दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ पासून पुढील कार्यारंभ 
आदेशा देण्यात यावेत. 
४. यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 
५. सदर प्रस्तावारवरील खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२१० ४६२४ (१३-कार्यालयीन खर्च) यामधून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१६१३२०२०८२१७ असा आहे. आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 
esh Kadai 


Roshani 7 
ह Patil, = Mal 
Dinesh are 


Di 
Date: 2019.12.02 11:22: 
0" 


Kadam Patil += 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


ime! 
37 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. सोलापूर. 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


